राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 
केंद्र हिळ्यांतर्गत सर्वसाधारण या घटकासाठी 
ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांसाठी अनुदाने 
(लेखाशिर्ष २२१५ ९७९१) 
महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राग्रापे-२०१८/ प्र.क्र.१५७/ पापु-१० 
७ वा मजला, गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: ०८ मार्च,२०१९. 


वाचा - 
१) केंद्र शासनाचे मंजूरी आदेशा क्र. डब्हू-११०२०/१९७/२०१५- वॉटर-१, दि.११.१२.२०१८ 
२) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दिनांक ०२/०४/२०१८ 


प्रस्तावना - 

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम या केंद्र पुरुस्कृत कार्यक्रमांतर्गत केंद्र शासनाकडून प्राप्त 
झालेल्या केंद्र हिऱ्याच्या अनुदाना संदर्भात आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये मागणी क्र. मागणी क्र. वाय- 
०२, लेखाशिर्ष २२१५ पाणी पुरवठा व स्वच्छता, १०२ ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रम, ०२ जिल्हा 
परिषदांना योजनांतर्गत अनुदाने, (०२) (०२५) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (केंद्र हिस्सा) यासाठी 
अनुदाने, ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) (२२१५ ९७९१) या लेखाशिर्षाखाली सन २०१८-१९ मध्ये 
अर्थसंकल्पित केलेल्या निधीपैकी रु.१६०.६४६९ कोटी (सर्वसाधारण घटक) एवढा निधी राज्याच्या 
एकत्रित निधीत सुपुर्द केला आहे. सदर निधी अंमलबजावणी यंत्रणांना ग्रामीण पाणी पुरवठा 
योजनांसाठी मंजूर करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय- 

आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये ग्रामीण नळ पाणी पुरवठा योजनांकरिता लेखाशिर्ष २२१५ ९७९१ 
या खाली रु.३७.०७ कोटी (रुपये सदतीस कोटी सात लाख मात्र) एवढा निधी संबंधित जिल्हा परिषद 
यांना त्यांच्या मागणीनुसार सर्वसाधारण या घटकांसाठी अर्थसंकल्प प्रणालीव्दारे पुढील अटींवर मंजूर 
व मुक्‍त करण्यात येत आहे. 

१) संबंधित जिल्हा परिषद यांनी या अनुदानातून केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे ठेवावेत. या 
शासन निर्णयातील अटी व शातींची व राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम या योजनेंतर्गत 
केंद्र शासनाने घाळून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची संबंधित अमंलबजावणी यंत्रणांकडून 
पूर्तता होत आहे, याची शासनाला खात्री करून घेता यावी यासाठी महालेखापाल, 
महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर यांना तसेच या विभागातील प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यास 


शासन निर्णय क्रमांकः राग्नापे-२०१८/ प्र.क्र.१५७/ पापु-१० 


लेखा परिक्षणाकरिता संबंधित अमंलबजावणी यंत्रणांची पुस्तके व लेखे पाहण्याचा अधिकार 
राहील. तसेच महालेखापाल यांना त्यांचे काम योग्यरितीने पार पाडता यावे म्हणून संबंधित 
अंमलबजावणी यंत्रणा संपूर्ण मदत व सुविधा पुरवतील. 

२) ग्राम विकास विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. आरसीएन-१०८९/ सीआर-३०२७/२८, 
दि.०५.०९.१९९० मधील सुचनेप्रमाणे या अनुदानांच्या खर्चाचा महालेखापाल कार्यालयात 
नोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घालावा व ताळमेळाचे अहवाल विहीत दिनांकाना महाराष्ट्र 
जीवन प्राधिकरण, मुंबई यांनी विभागीय आयुक्‍त (विकास शाखा) यांना व या विभागातील 
कार्यासन पापु-०५ व पापु-२० ला सादर करावे. 

३) या मंजूर अनुदानाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे शासनास सादर करावीत 

४) केंद्र व राज्य हिछ्यातून केलेल्या खर्चाची नोंद न चुकता IMIS या योजना प्रणालीवर 
पुढीलप्रमाणे नोंद घेण्यात यावी तसेच सदर नोंदी वेळोवेळी अद्यावत करण्यात याव्यात. 

क. भौतिकदृष्टया १०० पुर्ण परंतु आर्थिकदृष्टया अपूर्ण योजना 
ख. >७५ ते >१०० भौतिकदृष्टया पुर्ण 
ग. >५० ते >७५ भौतिकदृष्टया पूर्ण 
घ. > २५ ते >५० भौतिकदृष्टया पूर्ण 

५) सर्वसाधारण घटकांतर्गत उपलब्ध करून दिलेला निधी कृती आराखडयात असलेल्या 
गावांच्या योजनांसाठीच खर्च करावा. 

६ सदर रक्कम त्वरीत आहरीत करण्यात यावी. 

२. सदर निधीतून करण्यात आलेल्या खर्चाची नोंद केंद्र शासनाच्या IMIS प्रणालीवर घेऊन ती 
वेळोवेळी अद्यावत करण्यात यावी. तसेच BOS प्रणालीवर मुक्‍त Hoot रक्‍कम जिल्हा परिषद यांनी 
त्वरीत संबंधित कोषागारातून काढण्याची कार्यवाही करावी. कोषागारातून रक्‍कम वेळीच न काढली 
गेल्यास तसेच सदर रक्‍कम या शासन निर्णयात नमूद केलेल्या प्रयोजनांसाठी न वापरण्यात आल्यास 
त्याबाबतची संपुर्ण जबाबदारी संबंधितांची राहील 

3. यावर होणारा खर्च मागणी क्र. वाय-०२, लेखाशिर्ष 2294 पाणी पुरवठा व स्वच्छता, १०२ 
ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रम, ०२ जिल्हा परिषदांना योजनांतर्गत अनुदाने, (०२) (०२५) राष्ट्रीय ग्रामीण 
पेयजल कार्यक्रम (केंद्र हिस्सा) यासाठी अनुदाने, ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) (२२१५ ९७९१) या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०१८-१९ साठी मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

8. सदर प्रकरणी वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दिनांक 
०२/०४/२०१८ अन्वये या विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात तसेच सदर परिपत्रकातील अटी व 
शर्तीच्या अधीन राहून मुक्‍त करण्यात येत आहे. सदर परिपत्रकामधीळ तसेच परिपत्रकासोबतच्या 
परिशिष्टातील अनुक्रमांक १ ते ८ व क्र. ८ मधील तपासणी सूचीतील अनुक्रमांक १ ते १० मधील अटी व 
शर्तीची पुर्तता होत असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. तसेच या आदेशान्वये मंजूर व मुक्‍त 
केलेली रु.३७.०७ कोटी (रुपये सदतीस कोटी सात लाख मात्र ) (सर्वसाधारण घटक) एवढी केंद्र 

पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राग्नापे-२०१८/ प्र.क्र.१५७/ पापु-१० 


हिऱ्याची रक्‍कम महाराष्ट्र राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा झाल्याची खात्री वित्त विभाग- अर्थोपाय 


शाखा यांच्याकडून करण्यात आलेली आहे (अनापचारीक संदर्भ क्र.४/ अर्थोपाय, दि.०२.०१.२०१९) 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३०७१७२९५२४५२८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


श्र Digitally signed by Ravindra Gorakh Bharate 

Ravi n d ra DN: CN = Ravindra Gorakh Bharate, C = IN, 
S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Water Supply and 


Gorakh Bharate szsterbepatent  osso 


डॉ. रविंद्र भराटे 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महारष्ट्र-१-मुंबई/२- नागपुर, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

मा.मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
विभागीय आयुक्‍त,औरंगाबाद/नागपूर/कोकण/पुणे 


. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई 

. मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबइ/नागपूर. 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पा.व स्व.), जिल्हा परिषद, सर्व 
९. 


संचालक, पाणी व स्वच्छता सहायय संस्था, (WSSO), बेलापूर, नवी मुंबइ. 


१०.कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, सर्व 
११.जिल्हा कोषागार अधिकारी,जिल्हा परिषद, सर्व 

१२. पापु-०४/२०/२३, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१३.अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक, 
१४. निवडनस्ती पापु-१० 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राग्रापे-२०१८/ प्र.क्र.१५७/ पापु-१० 


शासन निर्णय क्र. राग्रापे-२०१८/प्र.क्र.१५७/ पापु-१०, दि.०८ मार्च, २०१९ यासोबतचे विवरण 


पत्र 
अ.क्र जिल्हा मंजूर निधी (रु. लाखात) 
fa | सांगली रु.१०१.०० 
२ बुलढाणा रु.२६७८.०० 
३ वर्धा रु.६७८.०० 
४ सिंधुदुर्ग रु.२५०.०० 
एकुण रु.३७०७.०० 


Digitally signed by Ravindra Gorakh 


Ravindra le 
DN: CN = Ravindra Gorakh Bharate, C = 
IN, S = Maharashtra, O = Government Of 


Go rakh B h arate Maharashtra, OU = Water Supply and 


Sanitation Department 
Date: 2019.03.11 16:37:30 +05'30' 


डॉ. रविंद्र भराटे 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


